दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासून 
करपात्र वस्तू / सेवा अथवा दोन्हीसाठी 
पुरवठादाराला करावयाच्या प्रदानातून 
2% TDS वजावट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३५/अर्थ-५ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा: १. केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि कस्टम्स यांचे अधिनियम 
क्रमांक ५०/२०१८- सेंट्रल टॅक्स, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८. 
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत अधिसुचना क्र.५०/२०१८, राज्यकर दि.१८.०९.२०१८. 
३. वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा 
प्रशा-५, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८ 


परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ व केंद्रिय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या कलम- 
५१मध्ये वस्तु किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्यावर मुळ GTA वजात करण्याची (TDS) तरतूद करण्यात आली 
आहे. या तरतुदीची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश निर्गमित करण्यात आले नव्हते. केंद्र 
शासनाच्या संदर्भाधीन दि. १३ सप्टेंबर २०१८ व महाराष्ट्र शासनाच्या दि.१८.०९.२०१८ च्या अधिसुचनेनुसार 
उपरोक्त कलम-५१ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासून करावयाचे निर्देश 
देण्यात आलेले आहेत. 
२. महाराष्ट्र वस्तूव सेवा कर अधिनियम २०१७ व केंद्रिय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या कलम- 
५१ नुसार केंद्र शासनाच्या / राज्य शासनाच्या / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकिय अभिकरणांच्या 
आस्थापनांना वजातदार (Deductor) आणि वस्तू आणि सेवा अथवा दोन्ही पुरविणाऱ्या संस्थांना वजाती 
(Deductee) घोषित करण्यात आलेले आहे. कार्यालयाच्या स्तरावर आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
वजातदार (Deductor) या नात्याने वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही अंतर्भूत असलेल्या देयकांमधून २% कर 
(TDS) वजावट करावयाची आहे. त्यास अनुसरुन या विभागाच्या नियंत्रणाखालील आहरण व संवितरण 
अधिकारी, यांना या परिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:- 


3. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही :- 


१) करपात्र वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हीबाबत २ % TDS देयकांमधून वजावट करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी www.gst.gov.in या प्रणालीवर स्वत:च्या कार्यालयाची नोंदणी करणे कायदयाने 


बंधनकारक आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र .क्र.३५/अ र्थ-५ 


२) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ नंतर प्राप्त होणाऱ्या 
वस्तु किंवा सेवा इत्यादी संबंधिच्या पुरवठ्यासंदर्भात करावयाच्या प्रदानाच्या देयकांना महाराष्ट्र वस्तू व सेवा 
कर अधिनियमांतर्गत TDS लागू होतो की नाही याची खातरजमा करावी. 

३)  दि.०१.१०.२०१८ पूर्वी करण्यात आलेल्या संविदाच्या बाबतीत देखील TDS च्या तरतूदी लागू होतील. 
8) कार्यकारी अभियंता/आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी पुरवठादार / कंत्राटदार यांना देय 
असलेल्या रकमेबाबतची देयके तयार करताना देय असलेल्या एकूण रकमेमधुन 2% TDS वजावट करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 

५) दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासुन वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्या पुरवठ्यासाठी करावयाच्या 
प्रदानावेळी जर सदरहू पुरवठ्याची संविदा करपात्र वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हीच्या संदर्भात असेल व त्या 
संविदेचे मुल्य रु.२,५०,०००/- रकमेच्या वर असल्यास, अशी वजावट करणे बंधनकारक आहे. (MGST Act, 
२०१७) 

&) कार्यकारी अभियंता/आहरण व संवितरण अधिकारी हे यासंदर्भात वैधानिक वजातदार (Statutary 
Deductor) असतील. 

७) 2% TDS वजावट करावयाच्या कार्यवाहीसाठी TUNA माहितीसाठी राज्य कर आयुक्त, वस्तू व 
सेवा कर यांचे परिपत्रक क्रमांक २७, दिनांक ०७/०७/२०१७ .(परिशिष्ट-अ-१) व अंतर्गत परिपत्रक क्र. २६ si 
दि. १९/०९/२०१८ (परिशिष्ट-अ-२) चे अवलोकन करावे. 

८) वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हींसाठी २ % TDS वजावट करण्यासाठी किंवा आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांच्या शंका समाधान करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हानिहाय वस्तू व सेवा कर विभागाने TDS Officers 
घोषित केले असून संबंधीत अधिकाऱ्यांची यादी यासोबत देण्यात येत आहे.(परिशिष्ट-ब). (परिशिष्ट ब मधील 
अधिकारी जर बदलीनंतर स्थानांतरीत झाले तर त्याच्याऐवजी नवीन अधिकाऱ्याची माहिती www.gst.gov.in 
या संकेतस्थळावर पहाता येईल.) 

९) कार्यकारी अभियंता/आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील कमीत कमी एक 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी संबंधित जिल्ह्यातील Nodal Officer यांचेकडून प्रशिक्षण घ्यावे. 

१0 आहरणव संवितरण अधिकारी यांनी अशा प्राप्त झालेल्या वजावटीच्या रकमा पुढील महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचेकडे जमा करणे कायदयाने बंधनकारक राहील. 

११) भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अशा वजावटीच्या रकमा जमा करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेल्या 
बँकांची यादी सोबत देण्यात येत आहे.(परिशिष्ट-क) 

१२) कार्यकारी अभियंता / आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वैधानिक वजातदार (Deductor) या 
नात्याने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेत ज्या महिन्यामध्ये अशी रक्‍कम वजावट करुन जमा करतील, त्या पुढील 
महिन्याच्या Io दिवसांचे आत त्यांनी Form GSTR- मध्ये Return File करणे बंधनकारक राहील. या संबंधीची 
तपशीलवार माहिती परिशिष्ट-अ-१ मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र .क्र.३५/अ र्थ-५ 


१३) & आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकासोबत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 
(परिशिष्ट-ड) 


१४ शास्ती विषयक तरतुदी :- 


(अ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम ५१ (१) अ नुसार 
वजातदाराने टी डी एस कपात करण्यास कसूर केली असेल किंवा कमी रक्‍कम कपात केली 
असल्यास किंवा शासकीय खात्यात जमा करण्यास कसून केली असेल, तर वजातदार रु. १०,०००/- 
किंवा कपात न केलेल्या रकमेएवढ्या किंवा कमी कपात केलेल्या रकमेएवढ्या किंवा कपात केलेल्या 
परंतू शासकीय खात्यात जमा न केलेली रक्‍कम यापैकी जी जास्त असेल तेवढ्या शास्तीस पात्र 


असेल. 


वजातदाराने टी डी एस प्रमाणपत्र विहित कालावधींमध्ये जारी करण्यास कसूर केली असेल तर 


a 


वजातदार अशा पाच दिवसांचा कालावधी समाप्तीनंतरच्या दिवसांपासून टी St एस प्रमाणपत्र जारी 
करेपर्यंत, विलंब फी म्हणून, प्रतीदिन रु. १००/- देण्यास पात्र असेल. ही विलंब फी रु. ५०००/- पेक्षा 


जास्त नसेल. 


१५) वरीलप्रमाणे सर्व कार्यकारी अभियंता / आहरण व संवितरण अधिकारी व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी 


दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासून कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८११२२१७१४०९२०१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Fulchand ms 
S a kh a fa m 25 200 00 ert 


INumber=feb2ae40c6c3dd9d30216169190be79 
4659c2694a9cc7c5d 1 f7fb8cd6963403. 


Meshram ies 
(फु.स. मेश्राम) 

सह सचिव तथा आंतर वित्तीय सल्लागार, 
महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Fulchand Sakharam Meshram 
Worl 


प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य. 


३. राज्यपालांचे सचिव. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र .क्र.३५/अ र्थ-५ 


४. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


qo. 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


WW. 


१९; 
२०. 
२१. 


२२. 
23. 


२४. 


२५. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२. 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन* नागपूर ४४४००१. 

मा. प्रधान सचिव, सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई. 

मा. सचिव (इमारती) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई 

मा. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व मुख्य अभियंता (विद्युतसह) 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युतसह) 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४००००१. 

संचालक, उपवने व उद्याने संचालनालय, मुंबई ४००००१. 

किनारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अवर सचिव, वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०००३२. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यकारी अभियंता (विद्युतसह) 
अवर सचिव (अथी/विशेष अधिकारी (लेखापरीक्षा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१,अर्थ-२,अर्थ-३, रोख शाखा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 

कार्यासन अधिकारी (कार्यासन अर्थ-५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


दि. 09 ऑक्टोबर २०१८ पासून करपात्र वस्तू /सेवा 
अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला करावयाच्या 
प्रदानातून २% TDS वजावट करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा : १.केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि कस्टमस 
यांचे अधिनियम क्रमांक ५०/२०१८- सेंट्रल टॅक्स, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८. 
२.महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत अधिसुचना क्र.१०/२०१८, 
राज्यकर दि.१८ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ व केंद्रिय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या 
कलम-५१ मध्ये वस्तु किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्यावर मुळ GAA वजात करण्याची (TDS) तरतूद 
करण्यात आली आहे. या तरतुदीची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश निर्गमित करण्यात 
आले नव्हते. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. १३ सप्टेंबर, २०१८ व महाराष्ट्र शासनाच्या दि.१८ 
सप्टेंबर, २०१८ च्या अधिसुचनेनुसार उपरोक्त कलम-५१ मधील तरतुदींची अंमळबजावणी दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर २०१८ पासून करावयाचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ व केंद्रिय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या 
कळलम-५१ नुसार केंद्र शासनाच्या / राज्य शासनाच्या / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकिय 
अभिकरणांच्या आस्थापनांना वजातदार (Deductor) आणि वस्तू आणि सेवा अथवा दोन्ही पुरविणाऱ्या 
संस्थांना वजाती (Deductee) घोषित करण्यात आलेले आहे. कार्यालयाच्या स्तरावर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी वजातदार (Deductor) या नात्याने वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही अंर्तभूत 
असलेल्या देयकांमधून 2% कर (TDS) वजावट करावयाची आहे. त्यास अनुसरुन आहरण व संवितरण 
अधिकारी, कोषागार / उपकोषागार अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांना या 
परिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रज्ञा-५ 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही :- 


१ करपात्र वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हीबाबत २ % TDS देयकांमधून वजावट करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी GSTN प्रणालीवर स्वत:च्या कार्यालयाची नोंदणी करणे कायद्याने 
बंधनकारक आहे. 

२) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ नंतर प्राप्त 
होणाऱ्या वस्तु किंवा सेवा इत्यादी संबंधिच्या पुरवठ्यासंदर्भात करावयाच्या प्रदानाच्या देयकांना 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमांतर्गत TDS लागू होतो की नाही याची खातरजमा करावी. 

३) दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१८ पूर्वी करण्यात आलेल्या संविदाच्या बाबतीत देखील TDS च्या तरतूदी 
लागू होतील. 

8) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी पुरवठादार / कंत्राटदार यांना देय असलेल्या 
रकमेबाबतची देयके तयार करताना देय असलेल्या एकूण रकमेमधुन २% TDS वजावट करण्याची 
दक्षता घ्यावी. २% TDS वजावट करण्यासाठी देण्यात आलेल्या लेखाशिर्षासमोर स्पष्टपणे रक्‍कम 
नमूद करणे आवश्‍यक राहील. 

५) दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासुन वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्या पुरवठ्यासाठी 
करावयाच्या प्रदानावेळी जर सदरहू पुरवठ्याची संविदा करपात्र वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हीच्या 
संदर्भात असेल व त्या संविदेचे मुल्य रु.२,५०,०००/- रकमेच्या वर असल्यास, अशी वजावट करणे 
बंधनकारक आहे. (MGST Act, २०१७) 

६  २% TDS वजावट करावयाच्या कार्यवाहीसाठी तपशीलवार माहितीसाठी राज्य कर आयुक्त, 
वस्तू व सेवा कर यांचे परिपत्रक क्रमांक २७, दिनांक ०७/०७/२०१७ .(परिशिष्ट-अ-१) व अंतर्गत 
परिपत्रक क्र. २६ अ- दि. १९/०९/२०१८ (परिशिष्ट-अ-२) चे अवलोकन करावे. 

७ वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हींसाठी २ % TDS वजावट करण्यासाठी किंवा आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांच्या शंका समाधान करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हानिहाय वस्तू व सेवा कर विभागाने TDs 
Officers घोषित केले असून संबंधीत अधिकाऱ्यांची यादी यासोबत देण्यात येत आहे.(परिशिष्ट-ब). 
(परिशिष्ट ब मधील अधिकारी जर बदलीनंतर स्थानांतरीत झाले तर त्याच्याऐवजी नवीन अधिकाऱ्याची 
माहिती www.gst.gov.in या संकेतस्थळावर पहाता येईल.) 

८) कोषागार / उपकोषागार कार्यालय व अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पुरवठदार / 
कंत्राटदार यांना देय असलेली रक्‍कम नेहमीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकारी यांना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रश्ञा-५ 


वितरीत करण्यात येईल व उर्वरित वजावट करण्यात आलेली (२ % TDS) रक्‍कम कोषागार / 
उपकोषागार कार्यालय व अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांचेकडून कोषागार धनादेश / Advice / 
EFT / NEFT व्दारे आहरण व संवितरण अधिकारी यांना देण्यात येईल. 

९) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अशा प्राप्त झालेल्या वजावटीच्या रकमा पुढील महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचेकडे जमा करणे कायद्याने बंधनकारक राहील. 

१० भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे sen वजावटीच्या रकमा जमा करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात 
आलेल्या बँकांची यादी सोबत देण्यात येत आहे.(परिशिष्ट-क) 

११ आहरण व संवितरण अधिकारी वजातदार (Deductor) या नात्याने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेत ज्या 
महिन्यामध्ये अशी रक्‍कम वजावट करुन जमा करतील, त्या पुढील महिन्याच्या १० दिवसांचे आत 
त्यांनी Form GSTR-9 मध्ये Return File करणे बंधनकारक राहील. या संबंधीची तपशीलवार माहिती 
परिशिष्ट-अ-१ मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. 

92) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकासोबत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 
(परिशिष्ट-ड) 

कोषागार / उपकोषागार अधिकारी व अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी करावयाची कार्यवाही 


१. कोषागार / उपकोषागार अधिकारी व अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दि. ०१ ऑक्टोबर, 


२०१८ पासून देयक प्रदान करताना या देयकांमधून 2% TDS वजावट करण्यात आली आहे किंवा नाही 
याची तपासणी करावी व अज्ञी वजावट केली नसल्यास देयके आक्षेपित करण्यात यावीत. 

२. आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादार / 
कंत्राटदार इ. यांना देय असलेल्या एकूण रकमेंमधून २ % TDS वजावट रक्‍कम उपलब्ध करुन 
दिलेल्या लेखाशिर्षासमोर नमूद केल्याची खात्री करण्यात यावी. 

३. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने पुरवठादार / कंत्राटदार इ. यांचे एकूण रकमेचे देयक सादर 
केल्यानंतर, पुरवठादार / कंत्राटदार यांना देय असलेली रक्कम नेहमीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावी व उर्वरित वजावट करण्यात आलेली (२ % TDS) 
रक्‍कम कोषागार धनादेश / Advice / EFT / NEFT व्दारे आहरण व संवितरण अधिकारी यांना देण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रश्ञा-५ 


४. पुरवठादार / कंत्राटदार इ. यांचे एकूण रकमेच्या देयकांमधून २ % TDS वजावट खाली 


दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली नमूद केल्याची खात्री करावी व लेखांकन करतांना कोषागार समायोजन 


(Treasury Adjustment) म्हणून दर्शविण्यात यावी. 


Major Head ०००६ State Goods and Service Tax लेखाशीर्ष 
सांकेतांक 
Sub Major Head वि 1111111111 
Minor Head 909 State Goods and Service Tax 
Group Head (०१) Tax Collection 
Sub Group Head | (09) (02) Tax Deducted at Source ०००६५२७९०१ 
Minor Head १०२ Interest 
Group Head (09) Interest Collection 
Sub Group Head | (09) (02) Interest on late payment of TDS ०००६५२९७०१ 
Minor Head 903 Penalty 
Group Head (09) Penalty Collection 
Subgroup Head (०१)(०२) Penalty Collection for contravention on TDS | ०००६५३१२०१ 
provision 


प्‌. वरीलप्रमाणे सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, कोषागार / उपकोषागार कार्यालय व अधिदान 


व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासून कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२८१७१४३६६६०५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Anudeep 
Shrinivas Dighe 


Department, postalCode=400032, st: 
2.5.4.20=75f50c667 1labf79e06e7d05c1f27: 
b0d740fa705320bede741, cn=Anudeep Shrinivas 


Date: 2018.09.28 17:34:37 +05'30' 


Digitally signed by Anudeep Shrinivas Dighe 
DN: c=IN, o=Government Of Mi 


jaharas! 


tra, 
7ad6b947f5 
Dighe 


(अनुदिप दिघे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रज्ञा-५ 


२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य. 
३. राज्यपालांचे सचिव. 

४. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

७. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख. 
८. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३. आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२. 

१४. आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन* नागपूर ४४४००१. 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

१६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१९. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 
२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परशिषिट- अ1 1 


Office of the 
Commissioner of State Tax, (GST) 
8th floor, GST Bhavan, 

Mazgaon, Mumbai-400010. 


TRADE CIRCULAR 


*4५****************************%*% 


No. JC/HQ-II/GST/TDS/Section -51/2017-18/ 4.05 Mumbai, Date « ? /o ¥/ 2° pe 4 


Trade Cir. No. ) > T of 2017 


Subject : Tax Deduction at Source as per section 51 of 
Goods and Services Act, 2017 and procedure to 
be followed by Departments or establishments of 
State Government, Local Authority, 
Governmental agencies. 


Ref. : (1) Maharashtra Goods and Services Tax Act, 
2017, and 
(2) The Central Goods and Services Tax Act, 
2017. 


Sir/Gentlemen/Madam 

The Maharashtra Goods and Services Tax Act, 2017, (hereinafter 
referred to as the “MGST Act”) and the Central Goods and Services Tax Act, 
2017, (hereinafter referred to as the “CGST Act”) have come in to force with effect 
from 1st July 2017. The Goods and Services Tax Act envisages the tax on supply 
of goods and services or both. The provisions of clause (vi) of section 24 of the 
MGST/CGST Act, provides for compulsory registration in respect of persons who 
are required to deduct tax under section 51. Therefore, every Department or 
establishment of Central Government, State Government or local authority etc. 
will now be required to obtain registration under the MGST and CGST Act. The 


single application is to be used for registration. The registration facility under 


aforesaid Act(s) is likely to be made available from 20% July 2017. For this 
purpose the respective Departments/Local authorities are requested to visit the 


Common Electronic Portal i.e. www.gst.gov.in. 


2.The section 51 of the CGST and MGST Act provides that every 
department or establishment of the Central Government or the State 
Government or local authority, or Government Agencies to Deduct Tax at 
Source (hereinafter referred to as the “TDS”). These authorities are referred as 
the “Deductor” and the supplier of goods and services is referred to as 
“Deductee”. 

3. The deductor, in case of a contract where the total value of supply 
of taxable goods or services or both exceeds Rs. 2.5 Lakh (two lakh and fifty 
thousand) under a contract shall deduct 1% each for MGST and CGST, from 
the payment made or credited to the deductee i.e. where the supply is of taxable 
goods or services or both. The tax so deducted should be paid separately 
Therefore, every Deductor under MGST and CGST is required to deduct tax at 
the rate of one per cent each. Thus total deduction would be 2%. 

4.It should be kept in mind that for the purpose of calculation of 
amount of two lakh and fifty thousand rupees, the central tax, state tax, 
integrated tax or the cess charged separately in the invoice should be excluded. 
In other words the MGST or the CGST or the tax paid under Integrated Goods 
and Services Tax Act, 2017 or for that matter the cess paid under the provisions 
of The Goods And Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 needs to be 
excluded while calculation of limit of Rs. 2.5 Lakh. 

5. 1% TDS each for MGST and CGST should be made when the supplier 
of the goods and services and the recipient of the services are located in the 
Maharashtra. However, if the recipient has its place of business (POB) 


registered in Maharashtra and supplier is situated in other state or Union 


Territory, this will be an interstate supply and deductor will be required to 
deduct 2% TDS (under IGST) if the contract is otherwise found eligible for TDS, 
6. As provided under section 24(vi) of MGST/CGST Act all DDOs of 

Maharashtra State will have to be compulsorily obtain registration under GST 
i.e. MGST and CGST. There will be a single registration number for both 
MGST/CGST Acts. The DDOs will be required to perform and. discharge 
following functions,-~ 

(a) Online/electronic payment of TDS so deducted; 

{b) Filing of returns online, 

(लो. Online issuance of TDS Certificate to the supplier. 

7. It is needless to add if the supplier for any reason has not shown 
tax separately in the invoice then in such eventuality the Deductor is required 
to make TDS on the entire value without considering the tax impact provided 
that the amount covered by said invoice is liable for deduction of TDS. It is 
clarified that, TDS is liable to be deducted on part payment or full and. final 
payment as the case may be, if a particular contract of supply of goods or 
services is eligible for deduction of TDS. 

8.The procedure for registration of deductor, payment of tax 
deducted to Government, issuance of TDS Certificates etc. are explained 
as under. 

(1) Registration of TDS deductors: 

(a)Section 24(vi) of CGST/MGST Act, 2017 provide compulsory registration 
for deductors without any threshold limit. Deductor will be required to 
get registered within 30 days from coming into operation section 51 of 
MGST Act and CGST Act. Either PAN or Tax Deduction and Collection 
Account Number (TAN) its mandatory for obtaining registration as 
deductor. This registration is compulsory fer every Drawing and 


Disbursing Officer (DDO) in the state of Maharashtra. 


(b) For obtaining registration as deductor, an application in Form GST REG 
- 07 will have to be filled appropriately and uploaded on the Common 
Electronic Portal of Goods and Services Network (GSTN) www.gst.gov.in. 
The applicant should have a valid PAN or TAN as also a valid email ID 
and valid mobile number. After following due process the applicant will 
be required to submit the application to the Common Electronic Portal. 
The application so submitted will be assigned to the proper officer. 

(c) The concerned officer will verify the correctness of the application and if 
found in order will approve the application and issue the registration 
number. Deductor can download registration certificate in Form GST 
REG - 06 from portal. 

(त) If liability to deduct TDS of any deductor ceases in future, an application 
can be uploaded on portal requesting cancellation of registration and 
said registration certificate will be cancelled. 

(2) Payment of TDS - 

(a) Every deductor is required to pay electronically to the Government the 
TDS deducted by him within 10 days from the end of the month in which 
deduction is made. 

(b) The deductor would be liable to pay interest as provided under section 
50(1) of MGST Act and CGST Act, if the tax deducted is not deposited 
within prescribed time. 

(3) Filing of return by deductors - 

(a) Deductor will be required to file a return in Form GSTR-7 within 10 days 
from the end of month in which deduction is made. If in any month there 
is no deduction on account of TDS, deductor is not required to file return 
for that month. 

(b) The details of tax deducted at source furnished by the deductor in Form 
GSTR-7 shall be made available to each supplier in Part C of Form GSTR 


- 2A electronically through the common portal and the said supplier 


may include the same in Form GSTR - 2 of the supplier (deductee}. The 
supplier can take credit of ‘this amount in his electronic cash register 
and use the same for payment of tax or any other liability. 

(4) Issuance of TDS Certificate - A TDS deductor shall issue TDS certificate 


online in Form GSTR-7A to the deductee (the supplier from whose payment 
TDS is deducted) within 5 days of crediting the amount to the Government. 
(5) Penal Provisions: 

(a) Ifdeductor fails to deduct TDS as provided under section 51(1) of MGST 
Act, or CGST Act, or deducted an amount which is less than the amount 
required to be deducted or fails to pay to the Government the amount 
deducted as tax, then deductor shall be liable to minimum penalty of 
Rs. 10000/- or an amount equal to the tax not deducted, short deducted 
or deducted and not paid to the Government. 


In case TDS certificate is not issued within prescribed time, deductor 


छे 


would be liable to pay late fee of Rs. 100/- per day from the expiry of the 
5% day till the TDS certificate is issued. This late fee would not be more 
than Rs. 5000/-. | | 
(6) Refund of TDS - 
(a) Any excess or erroneous tax deducted and paid to the Government by 
deductor will be refunded as provided under section 51(8) of the CGST 
or the MGST Act, 2017. 
(b) However, if the deducted amount is already credited to electronic cash 
ledger of the said supplier, then same shall not be refunded. 
(7) Transitional provision in respect of TDS - 
(a) As per the section 142(13) of the MGST Act where supplier has made 
sale of any goods before the appointed day i.e. on or 30% उकल 2017 and 
invoice has also beén issued. on or before the 30% June 2017 in such 


circumstances the TDS provisions under GST Act will not be applicable 


despite the fact that the payment in respect of said sale is received on 
or after the 19 July 2017. 
(b) In other words, in aforesaid eventualities, the TDS provisions under 


MGST, CGST or IGST, will not be applicable. 


9. This circular is clarificatory in nature and cannot be made use of for 
interpretation of provisions of law. If any member of trade has any doubt, he 


may refer the matter to this office for further clarification. 
(Rajiv Jalota) 


Commissioner of State Tax (GST) 
Maharashtra State 


No. JC/HQ-II/GST/TDS/Section -51/2017-18/4¢s- Mumbai, Date ©}[ 04) 29) }- 


Trade Circular No. )7T of 2017 
Copy forwarded for information to, 


(1) The Joint Commissioner of State Tax, (MAHAVIKAS) with a request to 
upload this Trade circular on MSTD web-site. 

(2) Officer on Special Duty, Finance Department, Mantralaya, Mumbai. 

(3) Under Secretary, Finance Department, Mantralaya, Mumbai. 

(4) Accounts Officer, Sales Tax Revenue Audit, Mumbai and (" pur. 


तारी नी B til) 
Joint Commi BN Pa f State Tax (GST) 


HQ-II, Maharashtra State. 


परशिषिटि- अ2 


राज्यकर सहआयुक्त (मुख्यालय-२), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, 
केबिन नं. डी- १, ९ वा मजला, 
जीएसटी भवन, माझगांव, मुंबई-०१०. 


क्रमांकः रासआ/ मुख्या.२/ मवसेकका अंतर्गत टी डी एस / २०१८ -१९/ब-७७6 मुंबई, दिनांक! 9 SEP १] 
अंतर्गत परिपत्रक क्र.2 ESI- २०१८ 


विषय: केंद्र/ राज्य सरकार यांचे विभाग, स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय अधिकरण यांनी 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ५१ अनुसार मूळ स्त्रोतातून 
कराची कपात (टी डी एस) करण्यासंदर्भात अवलंबवयाची कार्यपद्धती. 


संदर्भः १) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ 
२) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत अधिसूचना क्रमांक- ५०/२०१८, 
राज्यकर दि. १८.०९.२०१८. 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ (मवसेकका), केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 
2099 (केंवसेकका) आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ (एवसेकका) ची अंमलबजावणी 
दि. ०१/०७/२०१७ पासून सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व 
सेवा कर कायद्याच्या कलम ५१ मध्ये टी डी एस संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. 
केंद्र व राज्य शासनाचे विभाग, आस्थापना, स्थानिक प्राधिकरणे, शासकीय अभिकरणे आणि राज्य/ 
केंद्र शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींना किंवा अशा व्यक्तींच्या प्रवर्गाला मूळ 
स्रोतातून कराची TAA (08)करावयाची आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू 
व सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ५१ मधील पोट कलम (१), खंड (अ), (ब), (क) आणि (ड) 
नुसार संस्था किंवा व्यक्‍ती किंवा अशा व्यक्तींचा प्रवर्ग यांना " वजातदार" (Deductor) असे संबोधले 
जाईल आणि जो पुरवठादार माल व सेवा यांचा पुरवठा अशा वजातदारांना करत असेल, त्याला या 
कलमान्वये " वजाती" (9600०७७) असे संबोधले जाईल. 


या तरतुदीनुसार ज्या पुरवठ्याचे एका संविदेखालील मूल्य दोन लाख पन्नास हजार 
रुपयांपेक्षा अधिक असेल तेथे अशा करपात्र वस्तू किंवा सेवा यांच्या पुरवठ्यासाठी प्रदान करण्यात 
येणाऱ्या रकमेतून वजातदाराने (Deductor) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ (MGST Act) 


साठी एक टक्‍का व केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ (CGST Act) साठी एक टक्का अशी एकूण 
दोन टक्के इतक्या दराने कराची कपात (TDS) करणे बंधनकारक आहे. या कराच्या कपातीच्या 
प्रयोजनासाठी बीजकामध्ये दर्शविलेली केंद्रीय कराची, राज्य कराची, एकात्मिक कराची व उपकाराची 
रक्‍कम वगळून उर्वरित रक्‍कम ही पुरवठ्याचे मूल्य म्हणून गणली जाईल. 


असे स्पष्ट करण्यात येते की जेथे दोन्ही, प्राप्तकर्ला आणि वस्तू व सेंबा कर यांचा पुरवठादार 
(बजाती) यांचे स्थान महाराष्ट्रातील असेल तेथे स्थानिक पुरवठ्यावर वजातदाराने 2 % टी डी एस, 
(9 % राज्य कर आणि १% केंद्रीय कर) कपात करावयाची आहे. जर प्राप्तकर्त्यांचे धंद्याचे ठिकाण 
महाराष्ट्रामध्ये नोंदीत अंसेल आणि पुरवठादार परराज्यातील किंवा संघसज्यातील असेल व जर संविदा 
मूळ स्त्रोतातून कपात करण्यास पात्र असेल तर हा आंतरराज्यीय पुरवठा होईल आणि वजातदाराने 
2% AS एस (एकात्मिक वस्तू व सेवा कराअंतर्गत-।9851) कपात करायची आहे. पुरवठादारांनी 
बीजकामध्ये स्वतंत्रपणे कर दाखविला नसेल तरी सुद्धा भूळ स्रोतातून कराची कपात करणे आवश्यक 
आहे. असे स्पष्ट करण्यात येते की जर वस्तू किंवा सेवा यांच्या पुरवठ्याची एखादी संविदा मूळ 
स्त्रोतातून कपात करण्यास पात्र असेल तर अंशतः किंवा पूर्णतः प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेवर टी 
डी एस ची कपात करण्यात यावी. 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याखालील अधिसूचना क्रमांक ३३/२०१७ ही दि. २१/०९/२०१७ 
रोजी जारी करण्यात आली असून त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम ५१ मधील 
"प" मध्ये खालील संस्था किंवा व्यक्‍ती किंवा अशा व्यक्‍तींचा प्रवर्ग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 


अ) प्राधिकरण किंवा मंडळ किंवा इतर संस्था, - 
i) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या; किंवा 
ii) शासनाने स्थापन केलेल्या, | 

कोणत्याही कार्यासाठी ५१ ca किंवा त्याहून अधिक सहभाग इक्विटी किंवा नियंत्रणाद्वारे; 


ब) केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनीं संस्था नोंदणी कायदा, 
१८६० (१८६० मधील २१) नुसार स्थापन केलेल्या संस्था; 


क) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम: 


* 


वजातदाराची नोंदणी, कपात केलेल्या कराचा शासनाच्या खात्यात भरणा; A डी एस 
प्रमाणपत्र देणे इ. विषयीची कार्यपद्धती खालील प्रमाणे स्पष्ट करण्यात आली आहे. 


१) टी डी एस वजातदाराची नोंदणी 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व्र सेवा कर कायद्याच्या कलम २४ (६)नुंसार 
वजातदाराला कोणत्याही उलाढालीच्या रकमेच्या मर्यादेशिवाय नोंदणी अनिवार्य केली आहें. महाराष्ट्र 
वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ५१ नुंसार 
वजातदाराचे तीस दिवसांमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. वजातदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी 
पॅन किंवा कर वजात आणि संकलन खाते क्रमांक (टॅन) अनिवार्य आहे. ही नोंदणी महाराष्ट्रातील 
प्रत्येक आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य आहे. वजातदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी 
अर्ज, नमुना जीएसंटी आरईजी रईजी -०७ भरून www.gst.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करावा. 
अर्जदाराकडे पॅन किंवा टॅन शिवाय वापरात असलेला ईमेल आयंडी आणिं मोबाईल क्रमांक असांबा. 
वस्तु व सेवाकर अधिकारी यांनी सदरहू अर्ज मंजूर केल्यानंतर वजातदारास नोंदणी प्रमाणपत्रजीएसटी 
आरईजी -०६ नमुन्यात पोर्टलवर.डाऊनलोड करता येईल. जर भविष्यात कोणत्याही वजातदाराचे टी. 
डी..एस. कपात करण्याचे दायिंत्व संपुष्टात येत असल्यास, तो नोंदणी रद्द करण्यासाठीचा विनंती अर्ज 
सदरहू पोर्टलवर सादर करू शकतो आणि त्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केले जाईल. 


2) टी.डी.एस. चा भरणा 


कोणत्याही वजातदाराने कर म्हणून कपात केलेली रक्‍कम, ज्या महिन्यात अशी कपात केली असेल 
त्या महिन्याच्या संमाप्तीनंतर १० दिवसांच्या आत शासनाच्या खात्यात भरणे आवश्यंक आहे. जर 
वजातदाराने कपात केलेल्या कराची रक्‍कम विहित वेळेत जमा केली नाही तर वजातदार महाराष्ट्र 
वस्तू ब सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदयाच्या कलम ५० (१) नुसार १८% 
दरसाल या दराने व्याज भरण्यास पात्र असेल. 


३) वजातदाराने भरावयाचे विवरण 


वजातदाराने ज्या महिन्यात कपात केली असेल, त्या महिन्याच्या कपातीनंतर qo दिवसांच्या आत 
जीएसंटीआर॑-०७ या नमुन्यात विवरणपत्र दाखल करणें आवश्यक आहे. ज्या महिन्यात टी. डी. एस. 
ची oud नसेल, त्या महिन्यासाठी वजातदाराला विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही. 
वजातदाराने मूळ स्रोतातून कपात केलेल्या रकमेचा जीएसटींआर -०७ या नमुन्यात सादर केलेला. 
तपशीलं प्रत्येक पुरवठादारांला जीएसटीआर -२ ए च्या भाग -क मध्ये सामान्य पोर्टलच्या माध्यमातुन 
इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध करून दिला जाईल. सदर पुरवठादाराने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलवर संमती 


(५०५७७०७॥०७)दर्शविल्यानंतर पुरवठादाराला या wad श्रेय त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक रोकड 
खातेंबहीमध्ये मिळेल आणि कर किंवा इतर कोणत्याही दाथित्वाच्या भरपाईसाठी त्याचा वापर करता 
येईल. 

४१ टी.डी.एस. प्रमाणपत्र जारी करणे 


वजातदाराने(कराची कपात करणारी व्यक्‍ती) कपात केलेली रक्‍कम शासनास प्रदान केल्यानंतर ५ 
दिवसांमध्ये वजातीला (असा पुरवठादार ज्याकडून टी.डी.एस. कपात केली आहे) जीएसटींआर-०७ए 
च्या नमुन्यात टी.डी.एस. प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन जारी 
करता येईल. 


4) शास्त्री विषयक तरतुदीः 


(अ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम ५१ (१)अ 
नुसार वजातदाराने टी डी एस कपात करण्यास कसूर केली असेल किंवा कमी रक्‍कम कपात केली 
असल्यास किंवा शासकीय खात्यात जमा करण्यास कसूर केलीं असेल, तर वजातदार रू. १०,०००/- 
किंवा कपात न केलेल्या रकमेएवढ्या किंवा कमी कपात केलेल्या रकमेएवढ्या किंवा कपात केलेल्या 
परंतू शासकीय खात्यात जमा न केलेली रक्‍कम यापैकी जी जास्त असेल तेवढ्या शास्तीस पात्र असेल. 


(ब) वजातदाराने टी डी एस प्रमाणपत्र विहित कालावधीमध्ये जारी करण्यास कसूर केली असेल तर 
वजातदार अशा पांच दिवसांचा कालावधी समाप्तीरनंतरच्या दिवसांपासून टी डी एस प्रमाणपत्र जारी 
करेपर्यंत, विलंब फी म्हणून, प्रतीदिन रु. १००/- देण्यास पात्र असेल. ही विलंब फी रु ५०००/- पेक्षा 
जास्त नसेल. 

६) टी डी एस चा परतावाः 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व Vat कर कायद्याच्या कलम ५१ (८) नुसार 
वजातदाराने अतिरिक्‍त किंवा चुकीची कपात करून शासकीय खात्यात जमा केली असंल्यास त्या 
रकमेचा परतावा देण्यात येईल. परंतु कपात केलेली रक्‍कम जर वजातीच्या इलेक्ट्रॉनिक रोकड 
खातेवहीमध्ये जमा झाली असल्यास, या रकमेचा परतावा देण्यात येंणार नाही. 

७) टी डी एस संदर्भात संक्रमणविषयक तरतूदीः 

महाराष्ट्र FELT सेवा कर कायदा, २०१७ च्या तरतूदीनुसार जर पुरवठादाराने मालाचा पुरवठा दि. 
३०/०६/२०१७ पूर्वी केलेला असेल आणि विक्रीचे बीजक दिनांक ३०/०६/२०१७ पूर्वी जारी केले असेलं 
आणि या बीजका विषयीची रक्‍कम जर दिनांक ०१/०७/२०१७ नंतर प्रदान केली असेल तर महाराष्ट्र 


वस्तू व सेवा कर कायदा, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर 
कायद्याखालील टी डी एस लागू होणार नाही. परंतु जर हे बीजक मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ च्या 
टी डी एस साठी पात्र असेल, तर मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२ च्या कलम ३१ नुसार टी डी एस 
कपात करून भरावयाचा आहे. 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम ५१ ची अंमलबजावणी अधिसुचना क्र.- ५० नुसार 
दिनांक ०१/१०/२०१८ पासून लागू करण्यात आली आहे. 


हे परिपत्रक स्पष्टीकरणात्मक असून याचा कायद्याच्या तरतुदींविषयी अर्थ लावण्यासाठी 
उपयोग करू नये. जर कोणत्याही व्यक्‍तीला याबाबत काही शंका असल्यास स्पष्टीकरणासाठी असे 
प्रकरण या कार्यालयात सादर करण्यात यावे. 


1. 


राजीव जलोटा 
राज्यकर आयुक्‍त 
महाराष्ट्र राज्य. 


क्रमांकः रासआ/ मुख्या.२/ मवसेकका अंतर्गत टी डी एस / २०१८ -9°/a-LZ& मुंबई, दिनांक: 
अंतर्गत परिपत्रक H.2E ओ-२०१८ Je /५<८]२०८ 


प्रत माहितीसाठी सादर, 

१) राज्यकर सहआयुक्त (महाविकास) यांना हे अंतर्गत परिपत्रक राज्यकर विभागाच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यासाठी 

२) विशेष कार्य अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) लेखा अधिकारी, विक्रीकर महसूल लेखा परीक्षण, मुंबई व नागपूर . 


(डॉ. >. 
राज्यकर सहआयुक्त (मुख्यालय-२), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


LIST OF TDS OFFICERS in MAHARASHTRA - ANNEXURE-B 


fe] wot [ecw | कातळ | ne =r 


1]Mumbai-1___ | MUM-VAT-E-804 

[Mumbai-2__| 
| 3|Mumbai-3___ 
| 4|[Mumbai-4 | 
| 5|Mumbai-s | 
| 6 |Mumbai-6 | 
kharadeprashant75@gmail.com 
| 8 
| 9|Mumbai-9 __|MUM-VAT-D-205_[DhondageSayali__ | 9987895617|dhondage.sayali@gmail.com 
| 12|Mumbai-12___| 
THA-VAT-D-005 gvraskar@gmail.com 
| 16 KAL-VAT-D-006 


| 18|Raigad ——|RAI-VAT-C-007 _|ShindeRajendraB. | _(9819552323|shinde.rajendracO07@gmail.com 
| 20|Pune-2___|PUN-VAT-C-508 sandeepshinde1020@gmail.com 
Pune3___|PUN-VAT-D-805 
| 22|Solapur__—|SOL-SUR-C-001__|Kumbhar ShrinivasSakharam_ _|_9921853066|shrinivaskumbhar1975@gmail.com 
| 23 
| 24|Barshi_——|BAR-VAT-C-001_|Dhawle DhanajiBhimrao _—_|_9096799911|dhawle18@gmail.com 
| 25[Kolhapur | 
| 26|Sangli___——_—|SAN-VAT-D--004 muvtarlekar01@gmail.com 
Satara |SAT-SUR-C-001_JADHAV.K.M | 8983109010|satsurct@gmail.com 
| 28|Ratnagiri__—|RAT-VAT-D-002__|KambleSagarBandu | __-9420904453|sagarkamble940@gmail.com 
| 29[0ras_foRA-vaT-c-001__—|[DINESHAMRITsAWANT ——_|_9867797440|sawantoros@gmail.com 
| 30|Nashik ———_—|NAS-VAT-C-013 kakad.pm7868@gmail.com 

AHM-VAT-C-006 undhare.tg@gmail.com 
| 33[Dhule _____| 
| 34] 
| 35 
| 36] NAG-VAT-C-034 
| 38|Chandrapur___|CHA-BCP-C-001_|ShankarwarAmitB. _—|_9028088801|amitshankarwar80@gmail.com 
| 39 
[~a0|Gondia__[GON-VAT-C-001_[NewareP.G.__——————_-| __9764499274|neware2011@gmail.com 
Wardha | 
| 42|Amravati_—_ 
| 43[Washim _|WAS-VAT-D-001_ [Rathod Pratik | __—(7588189495|pratik_jaihanuman@rediffmail.com 
440७ | 
| 45 KHA-VAT-D-003 dhole.kp@gmail.com 
YAV-VAT-D-003 
| 48|Beed _—_|BEE-PTO-C-001_|Shelke AnilkumarPrabhakarrao | _7588597802|shelke76@gmail.com 
| 49itaina _____| 
| 50] NAN-VAT-C-003 achavan70@gmail.com 
| _52|Parbhani___—|PAR-SUR-C-001_|SwamiShiviings. ____________ __9420965690|50४3111.552015(8210311.0000. 
| 53[Hingoli_ 
| 54] 


१) 
2) 
3) 
¥) 
५) 
&) 
७) 
८) 
९) 
१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१) 
१५८) 
१६) 
१७) 
१८) 
१९) 
२०) 
२१) 
२२) 
२३) 
२४) 
२५) 


"परिशेष्टा- क 
List of Banks 
Allahabad Bank 
Andhara Bank 
Axis Bank 
Bank of Baroda 
Bank of India 
Bank of Maharashtra 
Canara Bank 
Central Bank of India 
Corporation Bank 
Dena Bank 
HDFC Bank 
ICICI Bank Ltd. 
IDB] Bank 
Indian Bank 
Indian Overseas Bank 
Jammu and Kashmir Bank Ltd. 
Oriental Bank of Commerce 
Punjab and Sind Bank 
Punjab National Bank 
State Bank of India 
Syndicate Bank 
UCO Bank 
Union Bank of India 
United Bank of India 


Vijaya Bank 


(परिशिष्ट-ड) 


(आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कोषागारास देयकासोबत सादर करावयाचे प्रमाणपत्र) 


मी नाव पदनाम, आहरण व संवितरण अधिकारी असून असे प्रमाणित 
करतो/ करते को, देयक क्रमांक......... रक्‍कम रु. ............/-(अक्षरी रु...................) हे करपात्र वस्तू किंवा GA अथवा 
दोन्हींच्या पुरवठ्यासंदर्भात असून त्यासाठीच्या संविदेचे मुल्य रु.२,५०,०००/- च्या बर आहे/ नाही. (लागू नसलेले 
खोडावे) 
1].  *सदर करपात्र वस्तू किंवा सेवा यांच्या पुरवठ्याबाबतच्या Plata मुल्य रु. २,५०,०००/- च्या बर असून 
लेखाशिर्ष .........मधून रक्‍कम रु. ........(अक्षरी रु...................) २ % TDS वजावट करुन मला GSTN प्रणालीवर 
रक्‍कम जमा करण्यासाठी देण्यात यावी. 
Il. *सदर देयकाअंतर्गत पुरवठादार/ कंत्राटदार ई. यांनी पुरवठा केलेल्या बस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हींच्या बाबतीत 
महाराष्ट्र वस्तू ब सेवा कर कायद्याअंतर्गत करमाफ असल्याने कराची वजावट करण्याची आवश्यकता नसल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


उपरोक्‍त (I) किंवा (I) जे लागू नसेल ते खोडावे. 


दिनांक. आहरण व संवितरण अधिकारी यांची स्वाक्षरी 


GSTN नोंदणी क्रमांक.............. 'पदनाम :...................................................... 


